उपसंचालक आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 
अकोला यांचे अधिपत्याखालील ७७ आरोग्य 
संस्थातील १३६६ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२०२०/प्र.क्र.८१/आरोग्य-३, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २८ जुले, २०२०. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र. ६२/ कोषा प्रशा-५, 
दि. ३१.०३.२०२० 

२) शासन निर्णय fea विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१२.०२.२०२०. 

३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२ /अकोला 
मंडळ, अकोला/अपदे प्रस्ताव/सन२०-२१/३१२५-४२/२०,दि.२०.०३.२०२०. 

४) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-५/टे-४ /१२ अस्थायी 
पदे/१०२६-२७/२०,दिनांक.१६.०४.२०२०. 

५) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२ / 
उपजिरुकारंजा जि.वाशिम/अपदे/प्रस्ताव/& सन २०२०-२१/४९५१ /२० , 
दिनांक.१०.०७.२०२०. 

६) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२ / ट्राकेयुग्रारु 
नांदगांव खंडेश्वर जि.अमरावती/अपदे/सन २०२०-२१/४९४९-५०/२०, दि.१०.०७.२०२० 

७) सामान्य रुग्णालय, वाशिम कार्यालय यांचे पत्र क्र.सारुवा/आस्था/२०० खाटा 
अपद/२७३/२०२०, दिनांक १०.०१.२०२० 

शासन निर्णय :- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ७७ 
आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना दि. १.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. यानंतर वित्त विभागाने शासन परिपत्रक ३१ मार्च, २०२० नुसार कोविड-१९ या आजारामुळे 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०२०/प्र.क्र.८१/आरोग्य-३ 


निर्माण झालेल्या प्रशासकीय अडचणीमुळे वित्त विभागाकडून सर्व विभागांच्या अस्थायी पदांना दिनांक 
३१ मे, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. ३ ते ७ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावामधील पदांना मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांच्या अधिपत्याखाळीलळ ७७ आरोग्य संस्थांमधील १३३६ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०६.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२०-२०२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


¢ मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 09- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ०११-संचालन व प्रशासन, ००१ (१) आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई (२२१० 0083)” 


२ मागणी क्रमांक-आर-१,२२१० -वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,०१ -नागरी आरोग्य सेवा 
- विषम चिकित्सा,११० -रुग्णालये व दवाखाने,११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
राज्य योजनांतर्गत योजना,(०६)(२१) -मुसफल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विशेष 
संदर्भ सेवा केंद्र स्थापन करणे (२२१० ४२५९) 


३ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०१४६)” 


8 | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


५. | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०२०/प्र.क्र.८ १/आरोग्य-३ 


६ मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्षे “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१०४६२४)” 


७  ।मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३ 
ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, (०१) (०१) कुटीर रुग्णालये (२२१००३१५)” 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १२.०२.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२००७२७११२३३५८०१७ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 

Date: 2020.07.28 18:49:46 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 


पृष्ठ३पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०२०/प्र.क्र.८१/आरोग्य-३ 


६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ,अकोला . 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक , अकोला /वाशिम /अमरावती/बुलढाणा/यवतमाळ. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला /वाशिम /अमरावती/बुलढाणा/यवतमाळ. 

१०.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोलस मंडळ, 
अकोलस यांचेमार्फत) 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ३पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०२०/प्र.क्र.८१/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदआ-२०२०/प्र.क्र.८१/आरोग्य-३, 
दिनांक - २८ Yoh,2020 सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव अस्थायी 
एकूण पदे | स्थायी पदे | पदे शेरा 
४६ ग्रामीण रुग्णालय, अकोला 
शं मंडळ ८९३ ७५९ 938 
विभागीय संदर्भ सेवा 
२ | रुग्णालय, अमरावती (टप्पा-१ ३१९ 1. ३१९ 
ग्रामीण रुग्णालयातील 
पुनिर्मित औषधी निर्माण 
३ | अधिकारी २८ १४ १४ 
४ | 3 gM केअर युनिट- शि 
अचलपूर - ९ शिश ९ 
पांढरकवडा 1 १_| | oo | 9 | 
देऊळगांवराजा १३ | oo | १३ 
३२ | er | 32 
५० खाटांच्या श्रेणीवर्धीत ७ 
4 | उपजिल्हा रुग्णालये 
धारणी, जि.अमरावती ष्र ४५ षु अधिक २ पदे 
age मौखिक आरोग्याची 
दर्यापूर, जि. ४७ ४१ ४ 
आहेत. त्यामुळे 
मोर्शी, जि.अमरावती ४७ ४१ ४ प्रस्तावाप्रमाणे पदांना 
पुसद, जि.यवतमाळ ४८ ४२ 8 मुदतवाढ देण्यात 
पांढरकवडा, जि.यवतमाळ ४८ ४२ ४ आली आहे 
दारव्हा, जि.यवतमाळ 8 ४२ 8 
मलकापूर, जि.यवतमाळ ४८ ४२ 8 
३३८ २९५ २९ 
ग्रामीण रुग्णालय, भातुकली 
६ । जि.अमरावती १५ Ly | १५ 


पृष्ठ३पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०२०/प्र.क्र.८१/आरोग्य-३ 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव अस्थायी 
एकूण पदे | स्थायीपदे | पदे शेरा 
ट्रामा केअर युनिट,बडनेरा 
७ | जि.अमरावती १३ शि १३ 
८ | सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा ४५९ ३८३ ७६ 
९ | सामान्य रुग्णालय, अमरावती ५३७ ४४२३ ९४ 
१०० खाटांच्या श्रेणी वर्धित 
वि ० | ४ उपजिल्हा रुग्णालय शि 
अचलपूर, जि.अमरावती ९४ ८१ १३ 
मूर्तिजापूर, जि.अकोला ९४ ८२ १२ 
शेगांव, जि.बुलढाणा ९५ ८५ १०७ | ० 
सामान्य रुग्णालय, वाशिम, 
जि.वाशिम ९४ ८१ १३ 
२३७७ ३२९ शट 
कुटीर रुग्णालय, उमरखेड, 
शि जि.यवतमाळ ३६ ९ २७ 
१२ | सामान्य रुग्णालय, खामगांव, २३१ १९४ ३४ अधिक ३ पदे 
जि.बुलढाणा मौखिक आरोग्याची 
आहेत. त्यामुळे 
प्रस्तावाप्रमाणे पदांना 
मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे 
१३ | जिल्हा स्री रुग्णालय, १९५ १६७ २६ अधिक २ पदे 
अमरावती पाठयनिर्देशिका 
अशी आहेत. 
प्रस्तावाप्रमाणे पदांना 
मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे 
जिल्हा Sl रुग्णालय, 
१४ | अकोला २५० २१६ ३४ 
उपजिल्हा रुग्णालय शोगांव 
१५ | जि.बुलढाणा ४८ lz | ४८ 


पृष्ठ३पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०२०/प्र.क्र.८१/आरोग्य-३ 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव अस्थायी 
एकूण पदे | स्थायीपदे | पदे शेरा 

जिल्हा स्त्री रुग्णालय, 

१६ | बुलढाणा ४२ Le ४२ 

qo | जिल्हा स्त्री रुग्णालय, वाशिम ४२ शि जं ४२ 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
अकोला मंडळ, अकोला 

१८ | कार्यालय ३६ २४ १२ 
उपजिल्हा रुग्णालय, कारंजा, 

१९ | ज़ि.वाशिम ४८ पच ४८ 
ट्रामा केअर युनिट,नांदगांव 

२० | खंडेश्वर जि.अमरावती ८ ...... ८ 

२१ | सामान्य रुग्णालय, वाशिम, ३६२ ७६ २७१ यातील १३ पदांना 
जि.वाशिम अनु.क्र.१० मध्ये 

मुदतवाढ देत आहे व 
२ पदे अतिरीक्त 
आहेत. 
प्रस्तावाप्रमाणे पदांना 
मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. 
एकूण अस्थायी पदे ४३०९ २९०९ १३६६ 


पृष्ठ३पैकी(9 


